केंद्र शासन पुरस्कृत “तंत्रनिकेतनांमार्फत 
सामुहिक विकास (C.D.T.P.)” या योजनेंतर्गत 
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ करीता प्राप्त झालेले 


अनुदान वितरीत करणेस मान्यता देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन ज्ञापन क्रमांक: तंकेनि-१९२१/प्र.क्र.३९/२१/तांशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 

दिनांक:-२३ मार्च, २०२१. 
संदर्भ :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिळ, २०२०. 
२ केंद्र शासनाच्या Hlared विकास व उद्योजगता मंत्रालयाचे, H.DGT-SchPOCDTP/1/2021- 

DDT(SCHM), दि.२ फेब्रुवारी, २०२१ चे पत्र. 

३) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.९(२)/डीटीई/२०२१/१२३, दि.२ मार्च, २०२१. 
४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१५ मार्च, २०२१. 
प्रस्तावना :- 

तंत्रनिकेतनांमार्फत सामुहिक विकास (9.1).1.2.) या योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये 
केंद्र शासनाच्या Hey विकास व उद्योजगता मंत्रालयाच्या संदर्भ क्र.२ येथील दि.२ फेब्रुवारी, २०२१ 
च्या पत्रान्वये एकूण रु.१००.०० लक्ष इतके सहाय्यक अनुदान राज्य शासनास मंजूर केले आहे. यापूर्वी 
केंद्र शासनाकडून "तंत्रनिकेतनांमार्फत सामुहिक विकास (9.1).1.?.) या योजनेअंतर्गत संबंधीत संस्थेच्या 
खाती रकमा थेट जमा करण्यात येत होत्या व त्यानुसार संस्था खर्च करीत होत्या. तथापि सन २०११-१२ 
पासून केंद्र शासनाव्दारे सदर अनुदान राज्य शासनास मंजूर करण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर मंजूर 
अनुदान संबंधीत संस्थांना वितरीत करण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ करीता अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेल्या रु.४००.०० लक्ष इतक्या निधीपैकी रु.१००.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यासाठी मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधिन दि.२ मार्च, २०२१ च्या पत्रान्वये सादर 
केलेला होता. त्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
ज्ञापन: 

“तंत्रनिकेतनांमार्फत सामुहिक विकास (9.).1.2.)” या योजनेंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये 
केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजगता मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेले रु.१००.०० लक्ष (अक्षरी 
रुपये शांभर लक्ष) इतके सहाय्यक अनुदान सन २०२०-२१ करीता अर्थसंकल्पीत झालेल्या रु.४००.०० 
लक्ष इतक्या तरतूदीतून खालील १९ संस्थांना त्यांचे नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
अ. संस्थेचे/तंत्रनिकेतनांचे नांव वितरीत 
क्र. करावयाचा निधी 


| इन्स्टिट्युट ऑफ सिव्हील अँन्ड रुरल इंजि., मौनी विद्यापीठ, गारगोटी, ४.०० 
जि.कोल्हापूर. (अनुदानित) 


शासकोय तंत्रनिकेतन, नागपूर ३.०० 


शासकीय तंत्रनिकेतन, धुळे ५.०० 
४ | शासकोय तंत्रनिकेतन, खामगांव, जि.बुलढाना ३.०० 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंकेंनि-१९२१/प्र.क्र.३९/२१/तांशि-३, 


५ | शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, यवतमाळ ३.०० 
६ | शासकीय तंत्रनिकेतन, अमरावती ४.०० 
शासकीय तंत्रनिकेतन, वाशिम. ३.०० 
के.जे.सोमय्या तंत्रनिकेतन, विद्याविहार, मुंबई. ५.०० 
सोफीया श्री बसंत कुमार सोमानी मेमोरिअल तंत्रनिकेतन, मुंबई (अनुदानित) ७.०० 

१० | ० | वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिग, सांगली (अनुदानित) ७.०० 
Ea १ | एस.बी.एम.तंत्रनिकेतन,विले पाल, मुंबई (अनुदानित) ३.०० 
१२ | शासकीय तंत्रनिकेतन, आर्वी, जि.वर्धा. ७.०० 
१३ । एम.एच. साबु सिद्दिक, तंत्रनिकेतन, भायखळा, मुंबई. (अनुदानित) ७.०० 
१४ | चन्नाबस्वेश्वर फार्मसी तंत्रनिकेतन, लातूर (अनुदानित) ५.०० 
१५ | इन्स्टिट्युट ऑफ फार्मसी, (गढी) गेवराई, जि.बीड (अनुदानित) ५.०० 
१६ | के.एम.कुंदनानी फार्मसी तंत्रनिकेतन, उल्हासनगर, जि.ठाणे. (अनुदानित) ८.०० 
१७ | शासकीय तंत्रनिकेतन, ब्रम्हपूरी, चंद्रपूर. ७.०० 
१८ | इन्स्टिट्युट ऑफ फार्मसी, मालेगांव, जि.नाशिक (अनुदानित) ७.०० 
१९ | आचार्य श्रीमन्नारायण तंत्र संस्था, पिपरी, जि.वर्धा. ७.०० 
एकूण... १००.०० 


३. वरीलप्रमाणे वितरीत करावयाचा निधी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत अधिदान व 

लेखा कार्यालयात देयक सादर करुन आंहरित करण्यात यावा. सदर कार्यवाहीकरिता संचालक, 

तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व लेखा अधिकारी, तंत्रशिक्षण संचालनालय, 

मुंबई यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 

४. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च "मागणी क्र.डब्ल्यू-३, लेखाशिर्ष-२२०३-तंत्रशिक्षण -१०५- 

तंत्रनिकेतने केंद्र पुरस्कृत योजना-(००)(१२) तंत्रनिकेतनांमार्फत सामुहिक विकास-(२२०३ ३११२) ३१- 

सहाय्यक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्शविण्यात यावा. 

५. केंद्र शासनाकडून सदर निधी प्राप्त झाल्याची खात्री वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२५/ 

अर्थोपाय, दि.१८ मार्च, २०२१ अन्वये करण्यात आली आहे. 

६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० मधील 

परिच्छेद क्र.९ अन्वये निधी आहंरित करण्याबाबत दिलेल्या अधिकारानुसार व या शासन निर्णयासोबतच्या 

परिशिष्टातील अ.क्र.९ येथील अटी व शर्तीची पूर्तता झाल्याचे प्रमाणित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आले असुन त्याचा सांकेतांक २०२१०३२३१६४४३४४१०८ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

MANALI MILIND 
SAMANT 


eaeedel 


(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंकेंनि-१९२१/प्र.क्र.३९/२१/तांशि-३, 


२) सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य. 
(तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 


३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर. 


) 
8) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
५) संबंधित संस्था (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
) 
) 
) 


६) नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
७) कक्ष अधिकारी (साशि-१) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती /तांशि-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


